RNI No.MAHBIL / 2009/ 31733 


Tha 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ४ , अंक ४७]] 


गुरुवार , एप्रिल १२, २०१८ / चैत्र २२ , शके १९ ४० 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक ८५ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १२ एप्रिल २०१८ 


अधिसूचना 


भारताचे संविधान . 


क्रमांक एसआरव्ही. २०१७ / प्र. क्र . १२१/कार्या-१२. — भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३० ९ खालील परंतुकान्वये प्रदान केलेल्या प्राधिकाराचा 
वापर करून महाराष्ट्राचे राज्यपाल याद्वारे “ महाराष्ट्र शासकीय गट अ व गट ब ( राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीने 
नियुक्तीसाठी महसुली विभाग वाटप नियम, २०१५ ” मध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी पुढील नियम करीत आहेत : 

१. या नियमांस “ महाराष्ट्र शासकीय गट “ अ ” व गट “ ब ” ( राजपत्रित व अराजपत्रित ) पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी 
महसुली विभाग वाटप ( सुधारणा) नियम , २०१८ ” असे म्हणावे. 

२. “ महाराष्ट्र शासकीय गट “ अ ” व गट “ ब ” ( राजपत्रित व अराजपत्रित ) पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीनेनियुक्तीसाठी महसुली विभाग 
वाटप नियम , २०१५ " मधील नियम १२ मधील , 


( १ ) खंड ( अ) मध्ये आई किंवा वडील या शब्दानंतर “किंवा महिला अधिकाऱ्यांचे सासरे किंवा सासू " या शब्दाचा समावेश 


करण्यात यावा. 


( २ ) खंड ( क ) खालीलप्रमाणे समाविष्ट करण्यात यावा : 


“ ( क ) वाटप झालेला महसुली विभाग आपसात बदली या कारणास्तव बदलून देणे .. 

: - आपसात बदली ( Mutual 
Change) याकारणास्तव वाटप झालेला महसुली विभाग बदलून देण्याची विनंती सरळसेवेने किंवा पदोन्नतीने नियुक्त झालेल्या 
अधिकाऱ्यांकडून प्राप्त झाल्यास, महसुली विभाग सरळसेवाकिंवा पदोन्नतीने नियुक्ती झालेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये आपसात बदली 
करता येईल ; 

( १ ) 


भाग चार - अ - ८५-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, एप्रिल १२, २०१८ / चैत्र २२, शके १ ९ ४० 


परंतु , अशाप्रकारे आपसात महसुली विभाग बदल करताना पुणे व कोकण विभागाचा भाग असलेला कोकण-२ महसुली 
विभागातून नागपूर किंवा अमरावती किंवा औरंगाबाद किंवा कोकण विभागाचा भाग असलेला कोकण -१ किंवा नाशिक महसुली 
विभागात बदलून जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी प्रथम अशा बदलून दिलेल्या महसुली विभागात रुजू होणे आवश्यक आहे . " 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


मुकेश खुल्लर , 
शासनाचे अपर मुख्य सचिव ( सेवा ). 


क्रमांक एसआरव्ही . २०१७/ प्र.क्र .१२१ / कार्या.१२ , 
सामान्य प्रशासन विभाग , 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , 
दिनांक १२ एप्रिल २०१८ . 


. 


~ 


. 


१. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन , मलबार हिल, मुंबई , 
२. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव , 
३. सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव , 
४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/ विधानसभा, विधानभवन, मुंबई , 
५. सर्व मा . संसद सदस्य /विधानमंडळ सदस्य , महाराष्ट्र राज्य , 
६. मा . मुख्य सचिव , 
७. सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव , 
८. सर्व मंत्रालयीन विभाग , 
९. * प्रबंधक, मूळ शाखा, उच्च न्यायालय , मुंबई , 
१०. * प्रबंधक , अपील शाखा, उच्च न्यायालय , मुंबई, 
११. * प्रबंधक , लोकायुक्त आणि उप लोकायुक्त यांचे कार्यालय ,मुंबई, 
१२. * सचिव , महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग , मुंबई , 
१३. * प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानसभा), मुंबई, 
१४. * प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानपरिषद ), मंबई , 
१५. * सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई , 
१६. * महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ ( लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र , मुंबई, 
१७. * महालेखापाल , महाराष्ट्र -१ ( लेखापरीक्षा) , महाराष्ट्र , मुंबई , 
१८. * महालेखापाल , महाराष्ट्र -२ ( लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र , नागपूर , 
१९ . * महालेखापाल , महाराष्ट्र-२ ( लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र , नागपूर , 
२०. * सचिव , 

राज्य मुख्य 

माहिती आयुक्त 

यांचे कार्यालय , नवीन प्रशासन भवन, मुंबई , 
२१. * प्रबंधक, राज्य मानवी हक्क आयोग, मुंबई ४०० ००१, 
२२. महासंचालक , माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई ( २ प्रती प्रसिद्धिकरिता ), 
२३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
२४. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी , मुंबई, 
२५. सर्व विभागीय 

आयुक्त , 
२६. सर्व जिल्हाधिकारी, 
२७. सर्वजिल्हा परिषदांचे 

मुख्य 

कार्यकारी अधिकारी , 
२८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी , 
२ ९. सर्व मंत्रालयीन विभागांच्या नियंत्रणाखालील सर्वविभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख , 
३०. सामान्य प्रशासन विभाग / का . ३९ ( महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्धिकरिता ), 
३१. ग्रंथपाल , महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ग्रंथालय, सहावा मजला, विधान भवन , मुंबई ४०० ०३२ (१० प्रती ), 
३२. सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने , 
३३. निवड नस्ती . 


" 


* पत्राने ) 


गीता कुलकर्णी, 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - अ - ८५-१अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , एप्रिल १२, २०१८ / चैत्र २२, शके १ ९ ४० 


GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 
Mantralaya , Madam CamaMarg, Hutatma Rajguru Chowk 

Mumbai 400 032, dated the 12th April 2018 


NOTIFICATION 


CONSTITUTION OF INDIA . 


No.SRV . 2017 /CR121 /Desk12 . - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of 
the Constitution of India, the Governor of Maharashtra is hereby pleased to make the following rules 
further to amend the “ Revenue Division Allotment for appointment by nomination and promotion to the 
posts ofGroup “ A ” and Group “ B ” (Gazetted and Non -Gazetted ) of the Governmentof Maharashtra Rules , 
2015 ," namely : 

1. These rules may be called the " Revenue Division Allotment for appointmentby nomination and 
promotion to the posts of Group “ A ” and Group “ B ” (Gazetted and Non -Gazetted ) of the Government of 
Maharashtra ( Amendment) Rules , 2018.” 

2. In rule 12 of the ” Revenue Division Allotment for appointmentby nomination and promotion to the 
posts of Group “ A ” and Group “ B ” (Gazetted and Non -Gazetted ) of the Government ofMaharashtra Rules , 
2015 " ; 

(1) in clause ( a ), after the words , “ father or mother " the words “ or Father - in - law or Mother- in 
law of woman officer " shall be inserted ; 
( ii) for clause (c ), the following clause shall be substituted , namely : 

" (C ) Change in allotted Revenue Divisions on themutualbasis.- If request for change 
in the already allotted Revenue Division on themutualbasis is received from an officer appointed 
either by nomination or promotion , then such Revenue Division may be changed with another 
officer appointed either by nomination or promotion : 

Provided that, while allowing such change in the Revenue Division on mutual basis, the 
officer whose Revenue Division is changed from Konkan - 11 Part of Konkan Revenue Division or 
Pune Revenue Division to either Nagpur or Amravati or Aurangabad or Konkan -1 Part of Konkan 
or Nashik Revenue Division , shall be required to join first in the Revenue Division allotted to 
him ." 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


MUKESH KHULLAR , 
Additional Chief Secretary 
(Services ) to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT 
CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


No. SRV. 2017 /C.R . 121/ Desk - 12 , 
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , 
dated the 12th April 2018 


1. The Secretary to the Governor, Raj Bhavan , Malbar Hill,Mumbai, 
2. The Additional Chief Secretary to the Chief Minister , 
3. The Private Secretary to allMinisters/ State Ministers, 
4. Hon ble Opposition Leader, Legislative Council of the State of Maharashtra / Legislative 

Assembly of the State ofMaharashtra , 
5. All Hon ble Members of the Parliament/Members of the Legislative Council of the State of 

Maharashtra /Members of the Legislative Assembly of the State ofMaharashtra , 
6. The Chief Secretary , 
7. All Additional Chief Secretaries/ Principal Secretaries/Secretaries of Mantralaya Departments, 
8. All Mantralaya Departments , 

9. * The Registrar, High Court (Original Side ), Mumbai, 
10. * The Registrar, High Court (Appellate Side ), Mumbai, 
11. * The Registrar, Office of the Loka Ayukta and Upa - Loka Ayukta , Mumbai, 
12. * The Secretary , Maharashtra Public Service Commission , Mumbai, 
13. * The Principal Secretary , Secretariat ofMaharashtra Legislature (Assembly ), Mumbai, 
14. * The Principal Secretary, Secretariat of Maharashtra Legislature (Council), Mumbai, 
15. * The Secretary , State Election Commission , New Administrative Building, Mumbai, 
16. * The AccountantGeneral, Maharashtra - 1 ( Account and Entitlement),Maharashtra , Mumbai, 
17. * The AccountantGeneral, Maharashtra - 1 ( Audit ),Maharashtra , Mumbai, 
18. * The Accountant General, Maharashtra -2 ( Account and Entitlement), Maharashtra, Nagpur, 
19. * The Accountant General, Maharashtra - 2 (Audit), Maharashtra, Nagpur, 
20. * The Secretary, Office of the Chief Information Commissioner of the State , New Administrative 

Building.,Mumbai, 
21. * The Registrar , State Human Rights Commission , Mumbai400 001, 
22. The Director General of Information and Public Relations, Mumbai, (2 copies for publicity ) 
23. Pay and accounts Officer, Mumbai, 
24. Resident Audit Officer ,Mumbai, 
25. All Divisional Commissioners , 
26. All Collectors, 
27. All Chief Executive Officers of Zilla Parishads , 
28. All District Treasury Officers , 
29. All Heads of Departments and Heads of Offices under the All Departments of Mantralaya, 
30. General Administration Department/Desk 39 (For publishing on website), 
31. The Librarian , Secretariat of Maharashtra Legislature , Library, 6th Floor, Vidhan Bhavan , 

Mumbai 400 032 (10 copies ), 
32. All Desks of General Administration Department, 
33. Select File . 


(* By Letter) 


GEETA R. KULKARNI, 
Deputy Secretary to Government. 


